सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयातील 
गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क मधील 
पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी गठित 
“विभागीय पदोन्नती समिती” चे पुनर्गठन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सवदि-२३२१/प्र.क्र.७७/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा :- विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.०६.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०१.०८.२०१९ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय 


अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्यात आलेली आहेत. 


त्याअनुषंगाने, दि.०६.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 


न्यायाळय, नवी दिल्ली या कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क मधील पदावर 
पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमधीळ 


अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झाल्याने व त्यांच्या पदनामात बदल झाल्याने सदर समितीचे पुनर्गठन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- निर्णय = 
विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 


न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदांवर 


पदोन्नती देण्यासाठी उपर्निदिष्ट शासन निर्णय दि.०६.०८.२०२१ चे अधिक्रमन करुन खालीलप्रमाणे 


सुधारित विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र पदनाम समितीवरील पदनाम 
a सह सचिव / उप सचिव (कार्यासन-८) | अध्यक्ष 
2 | सह सचिव / उप सचिव (प्रशासन) सदस्य 
३ । प्रार्पकार-नि-सहसचिव सदस्य (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) 
४ | अवर सचिव (प्रशासन) सदस्य 
५. | कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-८) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सवदि-२३२१/प्र.क्र.७७/कार्यासन-८ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०८१७१७२२४०४७१२ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Swati Suresh Lohar 
Date: 2022.08.17 17:27:17 +05'30' 


(स्वा. सु. लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२) प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि warm, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3) श्री. रा. बा. घाडगे, सह सचिव (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४) श्री.आ.न.वसावे, सह सचिव (प्रशासन), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५) श्रीमती.सु.श्री.धावरे, प्रार्पकार-नि-सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६) श्रीमती वै.शि.डिगे, अवर सचिव (प्रशासन), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७) श्रीमती स्वा. सु. लोहार, कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, 
मुंबई. 
८) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, 


कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली : ११० ००१. 


९) कक्ष अधिकारी (का.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)निवडनस्ती/का.८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


